राज्यातील महानगरपालिका  / 
नगरपालिका यांची नव्याने हद्दवाढ 
झालेल्या भागात नागरी सोयीसुविधांचा 
विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य 
(प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारात सुधारणा) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- धोरण-२०२१/प्र.क्र.१७/न.वि.-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- (१) झासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.२४/न.वि.-१६, दिनांक 
२७ जून, २०१२. 

प्रस्तावना - 

राज्यातील महानगरपालिका / नगरपालिका यांची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या 
भागात नागरी सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
याबाबतचे निकष संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात 
आलेले आहेत. सदर योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या 
अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

राज्यातील महानगरपालिका / नगरपालिका यांची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या 
भागात नागरी सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य योजनेच्या 
संदर्भाधीन क्र. (9) येथील शासन निर्णयामधील परि. (२) () मध्ये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

() सदर योजनेअंतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षापासून शासन 
स्तरावरून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना व कार्यान्वयन यंत्रणेनुसार शासन 
मंजूर करेल त्या निधीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार 
जिल्हाधिकारी यांना राहतील 
२. सदर योजनेअंतर्गत सन २०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षामध्ये 
शासन स्तरावरून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना व कार्यान्वयन यंत्रणेनुसार 
शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत संबधित जिल्हाधिकारी यांनी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. 

३. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयामधील अन्य बाबी कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२१/प्र.क्र.१७/न.वि.-१६ दिनांक २४ जानेवारी, २०२२ 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए0ए/५/.॥१च॥9७9॥॥9.90५.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०२२०१२४१२२५३९९५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 

करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KUMBHAR 
VIVEK SHANKAR 22222 
(विवेक कुंभार ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

मा. मंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई-१८ 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 

.  सर्वजिल्हाधिकारी 

१०. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई. 

१५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 

१८. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका 

१९. वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व कार्यासने, नगर विकास विभाग-२, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

२१. कार्यासन नवि-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती (न.वि.-१६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AV AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


